आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२२-२३ 
अंतर्गत कार्यक्रम खर्चा अंतर्गत निधी 
वितरण. (मागासवर्गीय कल्याण) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ०२ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ एप्रिल, २०२२. 


वाचा :- 


१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३ /अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२. शासन निर्णय, आ.वि.वि, क्र. बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. 02/ कार्यासन-६, दि. ०५.०४.२०२२. 


प्रस्तावना : - 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२२” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिळेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील 
शासन परिपत्रकास अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
(BEAMS) वितरण प्रणालीवर माहे एप्रिळ महिन्याकरीता वेतन या बाबीकरीता १० % तर उर्वरीत 
बाबींकरीता ७ % निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्र. २ अन्वये आदिवासी 
विकास विभागाच्या कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत बाब क्र.१-वेतन व ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) 
याकरीता अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या १० % व इतर कार्यालयीन बाबी, बाब क्र. ३-अतिकालीक भत्ता, ६- 
दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०-कंत्राटी सेवा, ११-प्रवास खर्च, १३-कार्यालयीन खर्च, २४-पेट्रोल तेल व 
इंधन याकरीता अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या ७% निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात 
आला आहे. 

आता वित्त विभागाने माहे मे, २०२२ अखेरपर्यंतच्या विनियोगाकरीता कार्यक्रम खर्चातर्गत “बाब क्र. 
०१-वेतन व बाब क्र. ३६-सहायक अनुदाने (वेतन)” या बाबीसाठी अतिरीक्त १५% व इतर कार्यालयीन 
बाबी, बाब क्र. ३-अतिकालीक भत्ता, ६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०-कंत्राटी सेवा, ११-प्रवास खर्च, 
१३-कार्यालयीन खर्च, २४-पेट्रोल तेळ व इंधन याकरीता अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या अतिरीक्त ७% निधी 
अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. सदर वाढीव निधी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ या खाली सोबतच्या 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता बाब क्र. ०१-वेतन व बाब क्र. ३६- सहायक 
अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या १५ % तर इतर 
कार्यालयीन बाबींकरीता अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या ७ % इतका अतिरीक्त निधी संबधित नियंत्रक 
अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील 
व वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये विहीत तरतुदी व अटी शार्तीचे पालन 
करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर are निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधिन दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकिय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/१५॥॥9.90०५७.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२५१७२८४९३७२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVINDRA 0 AUTE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

A. 150691 lee 


25. 121f453c9a1c5a89d8c4897737ba8edacdedf 
320 54108, 
seul BD3BD1E334FAC78848FBF7F7613, 
i 98६54 |08AB9B5820B47955BC1BABB173F2 
0D25ABD816ED91A9B6BOF16C, cn=RAVINDRA D AUTE 
Date: 2022.04.27 11:31:02 +05'30' 
(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रत, 

१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव,नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. २६ एप्रिल, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२२-२३ | सदरशा.नि.न्वये । नियंत्रक अधिकारी 
साठीची वितरीत 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
वि २ ३ l= २३४८. Say षु & 


मागणी क्रमांक-टी-५ 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 


०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 


q (०१(०१)आदिवासी | ०१-वेतन ६००००० ९००००.०० | आयुक्‍त, आदिवासी 
तद ०२-मजुरी ह Sop] विकास, नाशिक 
ल UI 
स TAM ८३अतिकाळीक भत्ता ९०० ६३.०० 
बळकटीकरण 
(कार्यक्रम खची | ९६ -दूरध्वनी, वीज बिल आणि १०००० ७००.०० 
(22249393) पाणी देयक 
१०-कंत्राटी सेवा ६००० ७२०.०० 
११- देशांतर्गत प्रवास खर्च ९००० ६३०.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च १२०००० ८४००.०० 
एकूण २२२५ १३९३ ७४५९०१ १००२१३.०७ 
२ | (०२(२४ अनुसूचित | ०१-वेतन २८५००० ४२७५०.०० | आयुक्त, आदिवासी, 
जमाती प्रमाणपत्र = संशोधन व प्रशिक्षण 
तपासणी (कार्यक्रम | ९९ ३०9 ६३.०४ संस्था, पुणे. 
खर्च) ०३-अतिकालीक भत्ता ३०० २१.०० 
(२२२५४१२२) ०६-दूरध्वनी, वीज बिल आणि ४९५० ३४६.५० 
पाणी देयक 
१०-कंत्राटी सेवा ५०००० 3400,00 
११- देझांतर्गत प्रवास खर्च ४००० २८०.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च ७७९६१ ५४५७.२७ 
२४- पेट्रोल तेळ व इंधन २७५० १९२.५० 
एकूण २२२५ ४१२२ ४२५८६१ ५२६१०.२७ 
३ (०१(५९) आदिवासी | ०१-वेतन ११७७००० १७६५५०.०० | आयुक्त, आदिवासी 
मुलांसाठी व विकास, नाशिक. 
मुलींसाठी शासकीय | मजुरी त aa 
वसतीगृह (कार्यक्रम 
खर्च) (२२२५०७२५) ०३-अतिकालीक भत्ता ४०० २८.०० 
०६-दूरध्वनी, वीज बिळ आणि १४०००० ९८००.०० 
पाणी देयक 
१०-कंत्राटी सेवा ५००००० ३५०००.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. २६ एप्रिल, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२२-२३ | सदर शा.नि.न्वये | नियंत्रक अधिकारी 
साठीची वितरीत 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
वि का २ ३ = 4 & 
११- देशांतर्गत प्रवास खर्च १५००० १०५०.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च ६०००० ४२००.०० 
एकूण २२२५ 2७२५ १८९२४०१ २२६६२८.०७ 
४ (०१)(६०) ०१-वेतन ८५६०००० | १२८४०००.०० | आयुक्त, आदिवासी 
आश्रमशाळा समुह | og aap q oo विकास, नाशिक. 
कार्यक्रम खची 
( hire ३-अतिकालीक भत्ता १ ०.०७ 
(२२२५०७३४) 
०६-दूरध्वनी, वीज बिळ आणि ९०००० ६३००.०० 
पाणी देयक 
१०-कंत्राटी सेवा ६००००० ४२०००.०० 
११- देशांतर्गत प्रवास खर्च ४०००० २८००.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च १००००० ७०००.०० 
एकूण २२२५ 2७३४ ९३९०००२ १३४२१००.१४ 
4 (09)(93) स्वयंसेवी | ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) ११५००००० १७२५०००.०० | आयुक्‍त, आदिवासी 
संस्थांना विकास, नाशिक. 
आश्रमशाळा व 
मुलगोद्योत्तर 
आश्रमशाळा 
चालविण्यासाठी 
सहाय्यक अनुदाने 
(कार्यक्रम खची 
(२२२५१२९) 
एकूण ११५००००० १७२५०००.०० 
२२२५६-एकूण २३९५४१६५ ३४४६५५१.५५ 
२४२५- सहकार 
& (0902) महाराष्ट्र | ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) ३००००० ४५०००.०० | आयुक्‍त, आदिवासी 
राज्य सहकारी विकास, नाशिक 
आदिवासी विकास 
महामंडळास वित्तीय 
सहाय्य (कार्यक्रम 
खची 
(२४२५०८५३) 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. २६ एप्रिल, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ.क्र. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२२-२३ | सदरशा.नि.न्वये | नियंत्रक अधिकारी 
साठीची वितरीत 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
२ ३ we षु ६ 
७ — | (09)(90) शबरी | ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) २५००० ३७५०.०० | आयुक्‍त, आदिवासी 
आदिवासी विकास विकास, नाशिक 
महामंडळास वित्तीय 
सहाय्य (कार्यक्रम 
खर्च) (२४२५१३५९) 
२४२५ एकूण ३२५००० ४८७५०.०० 
एकूण मागणी २४२७९१६५ | ३४९५३०१.५५ 
क्रमांक-टी-५ 


RAVINDRA D 
AUTE 


Digitally signed by RAVINDRA D AUTE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


1691 3f9dee 1f453c9a1c5a89d8c4897737ba8edacOedf 


C4ECFFC229308BD3BD1E334FAC78848FBF7F7613, 
serialNumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1BABB173F 
20D25ABD816ED91A9B6BOF16C, cn=RAVINDRA D AUTE 

Date: 2022.04.27 11:31:45 +05'30' 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


